आरटीई अंतर्गत २५ टक्के अंतर्गत शाळांमध्ये 
प्रवेश स्तरावर राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात 
आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक खर्च शुल्काची 
प्रतिपूर्तीचा दर ठरविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- आरटीई २०२३/प्र.क्र. १६/ एसडी-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी २०२४. 


वाचा :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. आरटीई २०१८/ प्र.क्र. २४५/एसडी-१, 
दि. २१.०८.२०१९. 
२) शासन निर्णय, समक्रमांक, दि. ०0६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९, मधीळ कलम १२ (१) 
(सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानीत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील 
मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार 
अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (२) नुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेश्ीत विद्यार्थ्यांची शुल्क 
प्रतिपूर्ती शासनाने प्रतिवर्षी निश्चित केलेले दर व शाळांनी त्या-त्या वर्षी ठरविलेली फी यापैकी जे 
कमी असेल त्यानुसार संबंधित शाळांना करण्यात येते. त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ ह्या 
वर्षाचा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम २००९, कलम १२ (१) (सी) वंचित व 
दुर्बल घटकांतील बालकांना खाजगी विनाअनुदानीत स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक 
स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात येते. 


२. त्यानुसार, शैक्षणिक वर्ष 2023-2028 या वर्षाचा शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दर रु.१७,६७०/- 
प्रती विद्यार्थी करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. शौक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना शासन परिपत्रक, दि. २१.०८.२०१९ नुसार Aste 
बाबीची पडताळणी करावी. 


१) बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ कायद्यांतर्गत ज्या 
शाळांनी कमीत कमी २५% जागांवर वंचित व दुर्बळ घटकांतील बालकांना प्रवेश दिले 
आहेत, अशा शाळांनी इयत्ता १ ली ते इयत्ता ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या 
शैक्षणिक शुल्काचा तपशिळ सरल या पोर्टलवर अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर केलेला 
असावा. ज्या शाळांचे स्वतःचे संकेतस्थळ (Website) आहे, अशा झाळांनी शुल्काचा तपशिल 
संकेतस्थळावर देखील जाहीर केळेला असावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई २०२३/प्र.क्र. १६/ एसडी-१ 


४. 


2) शाळेने शिक्षण sep अधिनियमांतर्गत आरटीई ची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सोवत जोडावे. 


3) ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनळाईन लॉटरी पध्दतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, 
असे विद्यार्थी संबंधित शाळेतच शिकत असल्याची खात्री सरळ व आरटीई पोर्टल करून 
करावी. 


४) सर्व विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले असावे. केवळ आधार 
नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरावी तसेच प्रत्यक्ष विद्यार्थ्याच्या संख्येपेकी फक्त 
२५% संख्या ही प्रतिपूर्ती साठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 


५) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारी अधिनियम, २००९ मधीळ कलम-१२ 
(२) मधील परंतुकात नमूद केल्यानुसार कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा 
इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त झाल्याच्या कारणावरून ज्या शाळांना 
विशिष्ट संख्येतील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची अट घालण्यात आली असेल, अशा 
शाळा, बालकांच्या विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी 
हक्कदार असणार नाहीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१६२८१७६९२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2 


.5.4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7 ee5db235979452f3f9e89181 18634069 
jarashtra, 


a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Mahi 


serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7B9C335 
D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2024.02.28 16:37:35 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-६३. 

र 


सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 


१०. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

११. सह सचिव/ उप सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.वित्त विभाग, (व्यय-५/अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (एसडी-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


